सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) व या विभागांतर्गत 
अन्य पाच कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील १९५ 
अस्थायी पदे दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१८ व ३० 
सप्टेंबर २०१८ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन शुद्धीपत्र क्रमांकः अपमु-२९१७/प्र.क्र.४४/१९-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: २ एप्रिल २०१८ 


वाचा: 


१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक-अपमु-२९१७/प्र.क्र.४४/१९अ, 
दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१७. 
२) शासन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक-ससप-१११७/प्र.क्र.१२४/का-१४, 
दिनांक १ जानेवारी २०१८ 
३) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक-अपमु-२९१७/प्र.क्र.४४/१९अ, 
दिनांक १० जानेवारी २०१८ 
४) शासन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक-ससप-१११७/प्र.क्र.१२४/का-१४, 
दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१८ 
५) कार्यालयीन आदेश, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक-साप्रआ-१६१८/प्र.क्र.१८४/का-१९, 
दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१८ 
६) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक-अपमु-२९१७/प्र.क्र.४४/१९अ, 
दिनांक ९ मार्च २०१८ 
७ कार्यालयीन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक-साप्रआ-१६१८/प्र.क्र.२२०/का-१९, 
दिनांक १७ मार्च २०१८ 
शासन शुद्धीपत्र : 
उपरोक्त संदर्भाधीन-२, दिनांक १ जानेवारी २०१८ च्या शासन आदेशान्वये श्री.मा.वा.गोडबोले, 
उपसंचालक, विमान संचालनालय, मुंबई यांना सहसचिव पदावर प्रपत्र बढती देण्यात आली होती. 
संदर्भाधीन-४, दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१८ च्या शासन आदेशान्वये त्यांच्या सेवा प्रत्यावर्तित करण्यात 
येऊन, त्यांची पदस्थापना सामान्य प्रशासन विभागात करण्यात आली. संदर्भाधीन-५, दिनांक १५ 
फेब्रुवारी २०१८ च्या कार्यालयीन आदेशान्वये श्री.गोडबोले, सहसचिव यांच्या सेवा प्रत्यावर्तनानंतर त्यांना 
सामान्य प्रशासन विभागात दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१८ (4.9) पासून रुजू करुन घेण्यात आले. त्यांना 
सहसचिव म्हणून विमानचालन व सादरकर्ता अधिकारी-१ पदाचा कार्यभार सोपविण्यात आला आहे. 
संदर्भाधीन-७, दिनांक १७ मार्च २०१८ च्या कार्यालयीन आदेशान्वये श्री.मा.वा.गोडबोले हे सहसचिव 
पदावर जोपर्यंत कार्यरत राहतील, तोपर्यंत सामान्य प्रशासन विभागाच्या आस्थापनेवारील उपसचिवाचे 
पीबी-३, रु.१५६००-३९१०० + ग्रेड वेतन रु.७६०० या वेतनश्रेणीतील एक पद सहसचिवाच्या पीबी-४, 
रु.३७४००-६७००० + TS वेतन रु.८७०० या वेतनश्रेणीत दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१८ पासून श्रेणीवर्धित 
करण्यात आले आहेत. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अपमु-२९१७/प्र.क्र.४४/१९-अ 


२. वरील वस्तुस्थिती विचारात घेता, संदर्भाधीन-३, दिनांक १० जानेवारी २०१८ च्या शासन 
निर्णयासमवेतच्या विवरणपत्र-अ मधील (क) तक्त्यातील अ.क्र.३, स्तंभ-२ येथील आणि विवरणपत्र-ब 
मधील अ.क्र.७, स्तंभ-३ येथील “सादरकर्ता अधिकारी-१” या पदाऐवजी “सादरकर्ता अधिकारी-१ 
(सहसचिव स्तरावरील पद)” तसेच विवरणपत्र-अ मधील (क) तक्त्यातील अ.क्र.३, स्तंभ-४ येथील 
“रु.१५६००-३९१०० + ७६००” या वेतनश्रेणी ऐवजी “रु.३७४००-६७००० + ८७००” असे वाचण्यात यावे. 
तसेच 

संदर्भाधीन-६, दिनांक १२ मार्च २०१८ च्या शासन निर्णयासमवेतच्या विवरणपत्र-अ मधील (क) 
तक्त्यातील अ.क्र.३, स्तंभ-२ येथील आणि विवरणपत्र-ब मधील अ.क्र.७, स्तंभ-३ येथील “सादरकर्ता 
अधिकारी-१” या पदाऐवजी “सादरकर्ता अधिकारी-१ (सहसचिव स्तरावरील पद)” तसेच विवरणपत्र- 
अ मधील (क) तक्त्यातील अ.क्र.३, स्तंभ-४ येथील “रु.१५६००-३९१०० + ७६००” या वेतनश्रेणी ऐवजी 
“रु.३७४००-६७००० + ८७००” असे वाचण्यात यावे. 
३. सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०४०२१७३१५८७५०७ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Gholap Pramod tanaji 
ho a DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General 
Admini lepartment, postalCode=400032, 
st=Mal htra, 
७७ 2.5.4.2 7 9F8cefb6b05674a35ce5f6a835e459 1 8fb84c835, 
p fa mM (0 d ta Nn a | 8b0c66e5c6c026a482d44, cn=Gholap Pramod tanaji 
Date: 2018.04.02 17:34:03 +05'30' 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 

२. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा परीक्षा), मुंबई. 

३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. (कार्यासन-५, २१, २३, २६, ३३, ३९ मार्फत) 

४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

५. कक्ष अधिकारी (कार्यासन-५, २१, २३, २५, २६, ३३, ३९),सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 

६. सामान्य प्रशासन विभाग कार्यासन-१९ व १९अ निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


